भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर २०२४. 


शासन आदेशा. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 
शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/एक/पोल-१, दिनांक 
०५.०९.२०२४ यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. 
अधिका-यांची स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदावरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, 
बदलीने/सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे,- 


क्र. भा.पो.से. शासन आदेशा. गृह विभाग. क्र. बदलीने/सुधारित 
अधिका-याचे ' आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/ पदस्थापना 
नाव एक/पोल-१, दिनांक 
(सर्वश्री) ०५.०९.२०२४ द्वारे पदोन्नतीने 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

i . | देशमुख पोलीस अधीक्षक, समादेशक, 
अभयसिंह शस्त्र निरीक्षण शाखा, पुणे. ।रा. रा.पोलीस बल गट क्र.१३, 
बाळासाहेब गडचिरोली. 

२. | गोकुळराजजी. समादेशक, अपर पोलीस अधीक्षक, 

रा. रा.पोलीस बल गट क्र. ११, वाशिम 
नवी मुंबई. 

३. 'सिगारेड्डी अपर पोलीस अधीक्षक, समादेइक, 
हृषिकेश रेडी अहेरी, गडचिरोली रा. रा.पोलीस बल गट क्र. 

११, नवी मुंबई. 


२. तसेच, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची स्तंभ (३) मध्ये 
नमूद पदावरुन स्तंभ (४) मध्ये नमूद पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


क्र. भा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 
(१) (२) (3) (8) 
i _ | श्री. श्रेणिक ळोढा मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र | अपर पोलीस अधीक्षक, 
राज्य, यांचे परिसहायक. अहेरी, गडचिरोळी 


झासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/पोल-१ 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था, 
निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हाशासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांचेशी विचारविनिमय 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६२०३३४३२८२९ असा आहे. हा 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
MADHAV BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक, रा. रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संबंधित fears पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व SHAR HAT परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


